प्रादेशिक विकास मंडळांच्या कामकाजाकरीता नियोजन 
विभागामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ६ अस्थायी पदांना 
दिनांक १/१०/२०१९ ते दिनांक २९/२/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-१०१९/प्र.क्र.३६/का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४/९/२०१९. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-१०१९/प्र.क्र.३६/का.१४२६, 
दिनांक २७/२/२०१९. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ११/९/२०१९. 
शासन निर्णय :- 


उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व विदर्भ विकास मंडळ या 


मंडळांच्या कामकाजासाठी नियोजन विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई येथे निर्माण केलेली ६ (सहा) 


अस्थायी पदे दिनांक ३०/९/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११/९/२०१९ 


नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन नियोजन विभाग (खुद्द) च्या 


आस्थापनेवरील खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ६ अस्थायी पदांना दिनांक १/१०/२०१९ ते 


दिनांक २९/२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या 
उप सचिव 

संशोधन अधिकारी 
कक्ष अधिकारी 
सहायक कक्ष अधिकारी 
लिपिक - टंकलेखक 
एकूण 


-८' | 9८ | “७ A! -0 


mM] oO} -0 । 0] >) | -0 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१०१९/प्र.क्र.३६/का.१४२६ 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९२४१६५६२०६५१६ असा आहे. सदर शासन निर्णय 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Maya Roop '४« 
M R DN: c=IN, o=Governmen’ hi htt १५ Depart t, 
aya hOOp postalCade=#00032, st-Maherash 
2.5.4.20=6feaef8 191 e4a5cf83f3409f76214c1 bbb386df214f40eb3db528: 
6ea18a3bb1 
INumber=60b30444f3b7ad81b2f32912506b69de2a01b8475994328 
a ५ U e (0 9c5b29755e4712c40, ‘Maya Roop Vasud 
Date: 2019.09.24 16:58:12 +05'30' 
(मा. रु. वासुदेव) 
अवर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / औरंगाबाद. 
७) वित्त विभाग, व्यय-८ /अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
८) राज्यपालांचे उपसचिव (वैधानिक विकास मंडळ), राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
९) सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय कंपाऊंड, तळमजला, पश्चिम बाजू, औरंगाबाद-४३१ ००९. 
qo) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, बी-२/१, अंबाझरी रोड, अंध विद्याळयाजवळ, 
नागपूर-२२. 
११) सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय भवन, १८ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४२१ व १४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) निवड नस्ती (का.१४२६). 


मम ममल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


